उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, यांचे 
अधिपत्याखालील जिल्हा महिळा व बाल 
रुग्णालय सिंधुदुर्ग येथील ४२ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/(०१)/आरोग्य-४, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : २१ जून, २०२२. 


१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ अंतर्गत जिल्हा महिला व बाल रु.सिंधुदुर्ग-कुडाळ/४२ 
अस्थायी पदे/कक्ष-५२ब/६३४५-४६,दि. ०६/०४/२०२२ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : अपदे-२०२१/प्र.क्र.११६/आरोग्य-४, 
दि.२८/०९/ २०२१. 

३) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.२२.०२.२०२२. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, यांचे अधिपत्याखालील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय 

सिंधुदुर्ग येथील ४२ अस्थायी पदांना दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात 

आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्त अ.क्र. १ येथील पत्रान्वये, सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव 

शासनास सादर केला आहे. 

२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, आरोग्य 

सेवा, कोल्हापूर मंडळ, यांचे अधिपत्याखालील जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय सिंधुदुर्ग येथील ४२ अस्थायी पदांना 

दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२२-२०२३ या 

वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

अ.क्र. लेखाशिर्ष 

१ मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकोय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- पंचवार्षिक 

योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६) (०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय 

रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


४. BT aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २८.०२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

प. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना, यासोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील TRI प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थाची पदे (तप्ञीलवार 
माहिती) याबाबतच्या तपशिलासह शासनास सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/(०१)/आरोग्य-४ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१४३४७८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
KENDRE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

D ) E E Pp A K MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4,20=40fdba39a26dd429d5bes0f9c 
d76998906ed5012a776fbe5072661d97 
८२०5629, 


udonym=BF4C0C742439A64408C0 
621CD1FF33CD1AD8C6B9, 


serial INumber=C351F74FB3439ACA7 14 
66FCFBB2509C3310AE753E395A89FFA, 
7C6E3887B0AADF, cn=DEEPAK 
NIVARTTI KENDRE 


fate: 2022.06.23 12:15:42 +05'30° 


(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर . 
आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 
. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक ,जिल्हा रुग्णालय, सिंधुदूर्ग 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग. 
११. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/(०१)/आरोग्य-४ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८(१/आरोग्य-४, 
दिनांक - २१ जून, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र) 


क्र 


अ. 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण मंजूर 
पदे 


स्थायी पदे 


अस्थायी पदे 


जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय, सिंधुदूर्ग-कुडाळ, जिल्हा सिधुदूर्ग 


82 


| 


वैद्यकीय अधिक्षक, गट-अ, वर्ग-१ (१ 
पद) 


वैद्यकौय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ) गट-अ, वर्ग-१ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ, 
गट-अ, वर्ग-१(१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
शास्त्रज्ञ, गट-अ, वर्ग-१ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (क्ष-किरण 
शास्त्रज्ञ, गट-अ, वर्ग-१ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
शास्त्रज्ञ, गट-अ, वर्ग-२ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग तज्ञ, 
(कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय 
अधिकारी), गट-अ, वर्ग-२ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग व प्रसुती 
asi), 

(निवासी वैद्यकीय अधिकारी), गट- 
अ, वर्ग-२ (३ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, वर्ग-२ 
(५पद) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-ब, वर्ग- 
२ (१पद) 


कार्यालयीन अधिक्षक, वर्ग-३ (१पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग-३ (१ 
पद) 


कनिष्ठ लिपीक, वर्ग-३ (१ पद) 


परिसेविका, वर्ग-३ (५पदे) 


अधिपरिचारिका, वर्ग-३ (८ पदे) 


बालरोग परिचारिका, वर्ग-३ (३ पदे) 


रक्तपेढी तंत्रज्ञ, वर्ग-३ (१ पद) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२२/प्र.क्र.८८/(०१)/आरोग्य-४ 


अ. । आरोग्य संस्थेचे नावा | एकूण मंजूर । स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र पदे 
औषध निर्माण अधिकारी, वर्ग-३ (२ 
पदे) 
वरिष्ठ लिपिक, वर्ग-३ (१पद) 
भांडार तथा TAA, वर्ग-३ (१ पद) 
एकूण ४२ | 00 | ४२ पदे 


